चंद्रपूर जिल्हा दारुबंदीनंतर वर्धा, गडचिरोली 
व चंद्रपूर या तीन जिल्ह्यांमध्ये दारुबंदीची 
प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस 
अधिकारी/कर्मचारी यांची २२ पदे निर्माण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-२७१७/प्र.क्र.४७/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जुले, २०१७. 


Fel] 

rail 

— 
I 


१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/ वित्तीय सुधारणा, 
दिनांक १०.०९.२००१ 
२) दिनांक २०.०१.२०१५ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीचे कार्यवृत्त. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.२९०/कार्या-१२, 
दिनांक १६.०७.२०१५ 
४) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एमआयएस-१०१५/प्र.क्र.११४/राउश्यु-१, दिनांक १०.०१.२०१७. 
५) सह सचिव (राउञ्ु-१, गृह विभाग यांचे पत्र क्र.इएसटी-५०१५/प्र.क्र.४०/राउश्ु-१, 
दिनांक १३.०१.२०१७. 


यस्तावना :- 
राज्य मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २०.०१.२०१५ रोजी झालेल्या बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी 


करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर बैठकीमध्ये दारुबंदीची प्रभावी अंमळबजावणी करण्यासाठी 


तसेच अवैध मद्य व हातभट्टी रोखण्यासाठी वर्धा, गडचिरोली व चंद्रपूर या तीन दारुबंदी केलेल्या जिल्ह्यांचा 


मिळून प्रभाग तयार करण्यात यावा व सदर प्रभागासाठी राज्य उत्पादन शुल्क व पोलीस विभागातील विविध 


संवर्गातील प्रत्येकी २२ याप्रमाणे एकुण ४४ पदे निर्माण करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.४ येथे नमूद दिनांक १०.०१.२०१७ च्या शासन 


निर्णयान्वये विविध संवर्गातील २२ पदे निर्माण करण्यास शासन मान्यता दिलेली आहे. तद्नुषंगाने उक्त 


प्रभागाकरीता पोलीस विभागाची पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांची २२ पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-२७१७/प्र.क्र.४७/पोल-३ 


शासन [नणय निर्णय :- 


चंद्रपूर जिल्हा दारुबंदीनंतर वर्धा, गडचिरोली व चंद्रपूर या तीन जिल्ह्यांमध्ये दारुबंदीची प्रभावी 


अंमलबजावणी करण्यासाठी वर्धा, गडचिरोली व चंद्रपूर या तीन दारुबंदी केलेल्या जिल्ह्यांचा मिळून निर्माण 


होणाऱ्या प्रभागाकरीता पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर खालील तक्त्यात 


नमूद पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांची २२ पदे निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
१. | अपर पोलीस अधीक्षक रु.१५६००-३९१०० -- ६६०० ०१ 
२. । पोलीस निरीक्षक रु.९३००-३४८०० -- ५००० 03 
३. | पोलीस उपनिरीक्षक रु.९३००-३४८०० + ४३०० ०६ 
४. । पोलीस शिपाई रु.५२००-२०२०० + २००० og 
५. | पोलीस शिपाई (चालक) रु.५२००-२०२०० + २००० ०४ 
एकुण पदे - २२ 


३. सदर प्रभागासाठी संदर्भाधिन क्र.४ येथे नमूद दिनांक 90.09.2090 च्या शासन निर्णयान्वये निर्माण 


केलेली राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील पदे व वरील प्रमाणे निर्माण करण्यात येणारी पोलीस विभागातील 


पदे ही सदर प्रभागाकरीता निर्माण करण्यात येणाऱ्या उक्त नमूद अपर पोलीस अधिक्षकाच्या नियंत्रणाखाली 


राहतील. 


४. उपरोक्‍त पोलीस अधिकारी/कर्मचारी हे सामाजिक न्याय व विठोष सहाय्यता विभागाच्या अखत्यारीत 
प्रतिनियुक्तीवर असतील. 


५. उपरोक्त पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्त्यांवर येणारा खर्च मागणी क्र.एन-३, २२३५, 


सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, (१०५) दारुबंदी, (०१) दारुबंदी प्रचार कार्य, (०१) (०१) 


दारुबंदी प्रचार कार्य (२२३५ ०१०४)-३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाअंतर्गत भागविण्यात येईल. 


६. हा शासन निर्णय सदर प्रस्तावास उच्चस्तरीय समितीने चक्रिय पद्धतीने दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त 


विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३१९/आ.पु.क., दिनांक २३.०६.२०१७ व अनौपचारीक संदर्भ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-२७१७/प्र.क्र.४७/पोल-३ 


क्र.१८४/१७/व्यय-७, दिनांक २८.०६.२०१७ अन्वये वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०७१२१७२७०५३०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


1 1 Digitally signed by Dhiraj K Abhang 
h | raj DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b83edfcbaa0fddb5983e8303bccd9a96ef7cc55 
A b h 853b8b449ff8dc53d69f161 8d, cn=Dhiraj K Abhang 
7 a Nn g Date: 2017.07.12 17:24:18 +05'30' 


(धीरज कां. अभंग) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा.राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा.मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (राउशु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१४. जिल्हाधिकारी, वर्धा/गडचिरोली/'चंद्रपूर. 

१५. जिल्हा पोळीस अधीक्षक, वर्धा/गडचिरोली/'चंद्रपूर . 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-२७१७/प्र.क्र.४७/पोल-३ 


१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा/गडचिरोली/तचंद्रपूर. 
१७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 

१८.सह सचिव (राउशु-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 
२०.निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


